डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेच्या ८ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 

(कालावधी दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक:विप्रप्र-२०२३/प्र.क्र.५५/प्रशि-४ (१२-अ) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- १. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आ.पु.क, दि. ३१.०८.२०२३. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विप्रप्र २०२३/प्र.क्र.५५/१२-अ,दि.०९.१०.२०२३ 
३. वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०६.०९.२०२३ 


शुध्दिपत्रक :- 
वरील संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक 08.90.2023 च्या शासन निर्णयातील चौथ्या परिच्छेदातील 


“दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दि.२८.०२.२०२४” ऐवजी “ दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ ” असे 
वाचण्यात यावे. 


२. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन त्याचा संकेतांक २०२४०२२०१६३८१८२७०७ असा आहे. सदर शासन शुध्दिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
S M | TA Pp R A S A D ONC GOVERMENT oF त GENERAL ADMINISRTATION 


2.5.4.20=d759€39e5 16337 5d3782e5f6bef7 edf6a25c72797 123cdaa86acd09edf52baf 
1, postalCod 


2, st=I ht 
INumber=28AA5752F AG6D3A7FDEAFB1F4AB24CD90FD9D667 A6880CB8CCEC 
A18276150ACA, cn=SMITA PRASAD JOSHI 


Date: 2024.02.20 16:47:45 +05'30' 


(स्मिता जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १ मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - २, नागपूर. 
मा.अ.मु.स. (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 


संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती. 


लेखाधिकारी, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती. 
उप संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, अमरावती. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

उप कोषागार कार्यालय, अमरावती. 


१०) वित्त विभाग, कार्यासन -आ.पु.क. व व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) निवड नस्ती, WRT-8 (१२-ओ). 


